कार्डिओव्हॅस्कुलर अल्ट्रासाऊड सिस्टींम (QD 
Echo) & यंत्र केंद्र राज्य हिस्सा निधी व जिल्हा 
वार्षिक योजनेतर्गत मंजूर निधीतून खरेदीस 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


झासकोय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग 
रुग्णालय, औरंगाबाद 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीसीए-२०२१/प्र.क्र.११४ /प्रशा-१ 
गो.ते.रुग्णालय आवार,नवीन मंत्रालय, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo 009 
दिनांक : २६ मार्च, २०२१ 
वाचा: १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४ / प्र.क्र.८२/ 
AT / उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६ / प्र.क्र.२४० / 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र. 
२१५/ उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
४) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक वैशिवि-२०२०/ 
प्र.क्र.२८१/प्रशा-२, दिनांक ०६.११.२०२० 
५) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक जीसीए- २०१७/ 
प्र.क्र. ४०७/ प्रशा -१, दिनांक १० नोव्हेंबर, २०१७ 
६) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/ यंसाख / 
जिवायो /शावैम व कर्करोग, रु-औ./सु.प्र.मा./ म / ६१३९ /२०२१ , दिनांक 
०९.०३.२०२१ 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त शासन निर्णय दिनांक १०.११.२०१७ अन्वये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
कर्करोग रुग्णालय, औरंगाबाद या संस्थेस केंद्र-राज्य हिस्सा निधीतून कार्डिओव्हॅस्कुलर 
अल्ट्रासाऊड सिस्टींम (2D Echo) ही यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आळी 
होती. सदर यंत्रसामुग्रीच्या सुधारित किंमतीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची विनंती 
उपरोक्त दिनांक ०९.०३.२०२१ च्या पत्रान्वये संचालनालयाने केलेली आहे. 
२. संचालनालयाच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग 
रुग्णालय, औरंगाबाद या संस्थेस “ काडिओव्हेस्कुलर अल्ट्रासाऊड RTA (२) Echo) ” ही 
यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी उपरोक्‍त शासन निर्णय दिनांक १०.११.२०१७ मध्ये नमूद किमती ऐवजी 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीए-२०२१/प्र.क्र.११४ /प्रशा-१ 


केंद्र-राज्य हिस्सा निधी व जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत प्राप्त अनुदानातून खरेदीसाठी रुपये 
८२,००,०००/- (रुपये ब्याऐंशी लक्ष फक्त) इतक्या सुधारित किंमतीस खालील अटी व शर्तीच्या 
अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अटी :- 


नी; 


षु. 


सदर प्रशासकीय मान्यता सदर संस्थेस केंद्र राज्य हिस्सा निधीतून हाफकीन 
महामंडळाकडे वर्ग केलेला निधी व जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत मंजूर रक्कमेतून प्रदान 
करण्यात येत आहे. 

सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता तसेच बांधकाम / 
विद्युतीकरणाची नाही, याबाबत संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा 
केली आहे. 

सदर विषयी " शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या 
कार्यपध्दतीची नियमपुस्तिका " याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४ / प्र.क्र.८२ / भाग-॥ / उद्योग-४, दिनांक 
०१.१२.२०१६ मध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात आलेले 
आहे. 

सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया " औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व 
वैद्यकीय उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. 
मार्फत करण्याबाबत " निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक 
खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 

सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 
सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक / पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ 
शकतील अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 
प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा Badal इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 

मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक 
राहील. 

सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार 
नाही याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीए-२०२१/प्र.क्र.११४ /प्रशा-१ 


१०. उपरोक्त झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन 
करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 

११. समान स्वरुपाची व समान विनिर्दिष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 
निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी. अशा प्रकारे 
निविदा प्रसिद्ध करणे हाफकीन महामंडळास शक्‍य होईल याअनुषंगाने संचालक, 
वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची मागणी 
नोंदवावी. 

१२. रुपये तीन लक्ष पेक्षा कमी किंमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवश्‍यक 
असणारी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची मागणी एकत्रित करून sen बाबींची 
खरेदी हाफकीन महामंडळामार्फत करण्यात येईल. 


१३. संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणाऱ्या यंत्रसामुग्रीची खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, 
उर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील कार्यपध्दतीनुसार 
करतांना याबाबत सदर खरेदी शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक 
संकीर्ण २०१४ / प्र.क्र. २१५ / उद्योग -४, दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहीत करण्यात 
आलेल्या गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल कार्यपध्दतीचा वापर करावा. 


३. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च हाफकीन महामंडळाकडे वर्ग केलेला निधी व खालील 
लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


लेखा BF - मागणी क्र - ओ 30 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण व प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा 
(४७ - जिल्हा नियोजन - औरंगाबाद 
(४७) (०१) - रुग्णालयीन यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करणे (४२१० १४३१) 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: विअप्र-२०१३ / प्र.क्र.३० / 93 / 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग - 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीए-२०२१/प्र.क्र.११४ /प्रशा-१ 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३२६१३२७१९५७१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN 
MURLIDHAR 
AO DAHALE 
(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार -२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
४. जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद 
५. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालय, औरंगाबाद. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 

निवडनस्ती (प्रशा-१). 


द 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


